इयत्ता ११ वी व इ. १२ वी सुधारित विषय 
योजना व मूल्यमापन योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क.(२४३/१९)/एसडी-४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२ 
दिनांक :-०८ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ १. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.४, 
दि.९ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना- 

इयत्ता ९ वी ते इ. १२ वी विषय योजना व मूल्यमापन योजनेचा पुर्नविचार करण्याकरिता शासन निर्णय 
दि. ९ जुले, २०१९ अन्वये शिक्षण आयुक्‍त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने 
सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी विचारात घेऊन इ. ११ वी व इ. १२ वी करिता या शासन निर्णयान्वये 
सुधारित विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
सन २०१९-२० पासून इ.११ वीसाठी व सन २०२०-२१ पासून इ. १२ वी करिता सुधारित विषय योजना व 
सुधारित मूल्यमापन योजना खाली नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

१) शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून इ.११ वी साठी व शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून इ. १२ वी 
करिता अंतिम मूल्यमापन हे ६५० ऐवजी ६०० गुणांचे राहील. 

२) सद्यस्थितीतील पर्यावरण शास्त्र विषयास देण्यात येणाऱ्या ५० गुणांऐवजी प्राप्त गुणांचे श्रेणीमध्ये 
रूपांतर करण्यात येईल तसेच पर्यावरण झास्त्र या विषयामध्ये जल सुरक्षा हा विषय नव्याने 
समाविष्ट राहील. 

3) लेखी मूल्यमापनासोबत विद्यार्थ्याच्या वेगवेगळ्या क्षमतांचे मापन करण्यासाठी तसेच 
विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन होण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन समाविष्ट केले 
आहे. 

४) अंतर्गत मूल्यमापन शैक्षणिक वर्षाच्या होवटी न करता पूर्ण वर्षभरात करण्याची मुभा राहील 
यासंदर्भातील नियोजन कनिष्ठ महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक शाळा स्तरावर करण्यात येईल. 

५) इ.११ वी ची वार्षिक परीक्षा इ.११ वी च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर व इ.१२ वी वार्षिक परीक्षा इ.१२ 
वी च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित राहील. 

६) इ.११वी व इ. १२ वी सत्र तसेच वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व घटकनिहाय गुणभार 
राज्य मंडळाने संबंधित विषयांच्या अभ्यास समितीच्या/अभ्यास गटाच्या सहायाने निश्चित 
करण्यात येईल. 

७ इ.११ वी व इ.१२ मध्ये उत्तीर्ण होण्याकरिता विद्यार्थ्यास प्रत्येक विषयात लेखी व अंतर्गत 
मूल्यमापन मिळून किमान ३५ टक्के गुण प्राप्त करणे अनिवार्य राहील. 


~ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क.(२४३/१९)/एसडी-४ 


८) राज्य मंडळाच्या प्रचलीत निकषाप्रमाणे सवलतीच्या गुणांची तरतूद (Grace Marks System) 
सुरू राहील तसेच क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या/सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्याना देण्यात 
येणारे सवलती अतिरिक्त गुण प्रचलीत निकषाप्रमाणे सुरू राहतील. 

) इ.११ वी व इ.१२ वीच्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी प्रकारचे किमान 
२५ टकके प्रश्न असतील. 

० इ.११वी व इ. 92 वी करिता विषय योजना Annexure A प्रमाणे राहील. 

१) इ.११ वी इ.१२ वी करिता मूल्यमापन योजना Annexure 8 व Annexure C प्रमाणे राहील. 
इ.११ वी व इ.१२ वी अभ्यासक्रम, विषय योजना, मूल्यमापन योजना यासंदर्भातील माहिती सर्व 
संबंधितांना मिळावी याकरिता शिक्षकांसाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचे आयोजन राज्य मंडळातर्फे 
करण्यात येईल. 

१३) इ. ११ वी व १२ वीची विषय व मूल्यमापन योजनेसंदर्भातील सर्व आवश्‍यक सूचना राज्य 
मंडळातर्फे सर्व माध्यमिक शाळांना देण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०८१८०९५९१३२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
S U Va [ al a 2 CN = Suvarna Siddharth Kharat, C = IN 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education And 


Siddharth Kharat seorspeparmen a. 
(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव 
मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, विद्याप्राधिकरण, पुणे. 
सर्व विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
१०. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व 
११. शिक्षण निरिक्षक, मुंबई (पश्चिम, दक्षिण, उत्तर) 
१२. निवड नस्ती, एसडी-४ 


० 9 6 5 > 9८ २ HN >? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure- A (Subjects Scheme for 11 & 12" std.) 


Arts Commerce Science HSC Vocational (MCVC) 
Group A Group A Group A Group A 
झाटा J ansudge and English Language and Literature English Language and Literature Enel a aisusee ane 
Literature Literature 
Jal Suraksha and Jal Suraksha and Environmental Jal Suraksha and Jal Suraksha and 


Environmental Education 


Education 


Environmental Education 


Environmental Education 


Health and Physical 
Education 


Health and Physical Education 


Health and Physical Education 


Health and Physical Education 


A. Modern Indian Language 
and Literature Or 

B. Modern Foreign 
Language and Literature 
or 

C. Classical Language and 
Literature. 

D. Information Technology 

E. Bifocal Paper -I 


A. Modern Indian 
Language and 
Literature or 

B. Modern Foreign 
Language and 
Literature or 

C. Classical Language 
and Literature. 

D. Information 
Technology 

E. Bifocal Paper -I 


A. Modern Indian 
Language and 
Literature or 

B. Modern Foreign 
Language and 
Literature or 

C. Classical Language 
and Literature. 

D. Information 
Technology 

E. Bifocal Paper -I 


A. Modern Indian 
Language and 
Literature or 

B. Modern Foreign 
Language and 
Literature or 

C. Classical 
Language and 
Literature. 


Foundation Course of MCVC 


Group B 


Group B 


Group B 


Optional Subjects 


Modern Indian Language and 
Literature 


Modern Foreign Language 
and Literature or Classical 
Language and Literature 


Mathematics and Statistics 


Mathematics and Statistics 


Take any one subject from the 
given list of Vocational subjects 
offered by the college. Each 
subject will have three papers 


History 
Economics Economics Physics 
Political Science Book keeping and Accountancy Chemistry 
: Organization of commerce and 
Sociology 
management 

Psychology Secretarial practice F 

G : Biology 
eography cooperation 

र Information Technology 
Philosophy 


Information Technology 


Bifocal Paper -II 


Information Technology 


Bifocal Paper -II 


Bifocal Paper -II 


Group C 


Group C 


Group C 


Defence Studies 


Defence Studies 


Defence Studies 


Logic 


Logic 


Logic 


Information Technology 


Information Technology 


Information Technology 


Education 


History 


History 


Mathematics and Statistics 


Political Science 


Economics 


Agricultural Science and 
Technology 


Agricultural Science and Technology 


Agricultural Science and 
Technology 


Animal Science and 


Animal Science and Technology 


Technology Animal Science and Technology 
Textile Philosophy Philosophy 
Hist f Art and 
७१७ री ac Sociology Sociology 
Appreciation 
History of Development of G G 
Indian Music eography eography 
Library and Information 
हलदया० Psychology Psychology 
Book Keeping and National Skill qualifications 2 
Accountancy framework (NSQF) Book Rec eine and ००टणा या 
Child Development Child development 


Home management 


Home management 


Food Science and Technology 


Food science and technology 


Organization of Commerce 
and management 


Organization of commerce and 


management 
Cooperation Textile 
National skills qualifications esha 
framework (NSQF) By 


National skill qualifications 
framework (NSQF) 


For Arts, Commerce and Science students 


रर (२ पण पुण 


Total number of subjects to be taken are eight. 

All subjects from Group A are Compulsory. 

A student should take minimum Three subjects from Group B and either One subject from Group B or One subject from Group C. 
Students who wish to take Information Technology (IT) can opt for Information Technology in place of any subject other than English , 
EVS and HPE. 

The total number of subjects to be taken from Group B and / or Group C will be Four subjects. 

Students can select One option for NSQF. 


For HSC Vocational (MCVC) 


1. 
2 
3. 


Total number of subjects to be taken are Eight. 
All subjects from Group A are Compulsory. 
A student should take any One subject from list of optional groups. Every subject has Three papers. 


Students of Bifocal Vocational subjects. 


ON Sa er तट 


Total number of subjects to be taken are Eight. 

English, Jal Suraksha and Environmental Education and Health and Physical Education from Group A are compulsory. 
Bifocal Paper I (Science and Commerce) will be take in lieu of Modern Indian / Foreign Language / Classical Language. 
Bifocal Paper II for Science will be taken in place of Biology. 

Bifocal paper II for Commerce will be taken in place of any subject from Commerce Group B above. 

Student can opt for remaining three subjects from Group B or Group C. 


Important — 
For Arts faculty student can select two languages from Group B which are other than one offered under compulsory languages. 


Annexure -B 


इयत्ता अकरावी व बारावी पुनर्रचित अभ्यासक्रम : माध्यमनिहाय पाठ्यपुस्तके व मूल्यमापन योजना 


ताशा पा ee तोंडी/ dead / 
पाठ्यपुस्तक अंतर्गत मूल्यमापन इत्या कजव 
अ.क्र पाठ्यपुस्तक या एकूण गुण 
: परीक्षा परीक्षा 
गुण ण गुण U 
पेपर संख्या स्वल्प. कालावधी । ण | स्वल्प. कालावधी. । एण 
1. | इंग्रजी भाषा व साहित्य (अनिवार्य विषय) इंग्रजी 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
जलसुरक्षा (Environmental Education) मराठी र वार्षिक कार्य व 20 गुणांचे 
9) गत मराठी , English 1 - | es आहे 50 श्रेणीत 
पर्यावरण शिक्षण व (अनिवार्य विषय) प्रकल्प ania 
आरोग्य व शारीरिक 50 गुणां 
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण ( Health and 
र मराठी i श्रेणीत 
3 Physical Education) (अनिवार्य विषय) मराठी , English 1 प्रश्‍नपत्रिका 1.5 तास 25 आहे वार्षिककार्य | 25 eld श्र्णी 
रूपांतर 
4. | आधुनिक परकीय भाषा - जर्मन जर्मन 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
5. | आधुनिक परकीय भाषा - फ्रेंच फ्रेंच i प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
| 6. आधुनिक परकीय भाषा - रशियन रशियन 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
7. | आधुनिक परकीय भाषा - जपानी जपानी 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
शि . | आधुनिक परकीय भाषा - स्पॅनिश स्पॅनिश 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
9. . | आधुनिक परकीय भाषा - चिनी चिनी I प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 | आहे निरंक 20 100 
10) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - मराठी मराठी 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
11) अभिजात भाषा - संस्कृत संस्कृत 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80. आहे निरंक 20 100 
12) अभिजात भाषा - पाली मराठी 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80. आहे निरंक 20 100 
13, अभिजात भाषा - अर्धमागधी मराठी I प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
14) अभिजात भाषा - महाराष्ट्री प्राकृत मराठी 1 प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 


15) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - हिंदी हिंदी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
16) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - पंजाबी पंजाबी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
17) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - बंगाली बंगाली प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
18) शिक्षणशास्त्र (उता) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 | आहे निरंक 20 100 
19, आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य- उर्दू ्टू प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
20) अभिजात भाषा - पर्शियन BE प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
21) अभिजात भाषा - अरेबिक BE प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
22) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - कन्नड कन्नड प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
23) AbRIRA (logic) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
24) गृह व्यवस्थापन (Home Management ) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 
25) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - गुजराती गुजराती प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
26] वस्तशास्त्र (2:1८) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 
27) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - सिंधी सिंधी - अरेबिक प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
28) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - सिंधी सिंधी - देवनागरी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
29) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य- तेलुगु तेलुगु प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
30] आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - मल्याळम मल्याळम प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 | आहे निरंक 20 100 
31) आधुनिक भारतीय भाषा व साहित्य - तमिळ तमिळ प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
32) बाल विकास (Child Development) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 
वार्षिव 
33) भूगोल (Geography) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास त आहे प्रात्यक्षिक 20 100 


(3 तास) 


वार्षिव 


34) HMRI (Psychology) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास त आहे प्रात्यक्षिक 20 100 
(3 तास) 

35| भूशास्त्र (52०029) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 

36) 321A (Economics) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80. आहे निरंक 20 100 

37) UII (Political Science) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 

38) इतिहास (History) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 

39) GATSRIRA (Sociology) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 | आहे निरंक 20 100 

40) तत्वज्ञान (0711105019) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
ग्रं री 

41. ग्रंथालय व माहितीशास्त्र [151419 and मराठी प्रश्‍नपत्रिका 2 तास 50 आहे 3 तास 50 100 
Information Science ) 
गणित आणि संख्याशास्त्र (कला आणि विज्ञान) न 5 

aS Mathematics and Statistics (Arts and Science) Engh प्रश्‍नपत्रिका 3 तास } 80 | आहे La ou 00) 
गणित संख्याशास्त्र (वाणिज्य 

43) गणित आणि at ) English प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे 1 तास 20 100 
Mathematics and Statistics (Commerce) 

44) पस्तकपालन व लेखाव English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 
(Book Keeping and Accountacy ) 

45) वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन (organization | stich मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 | आहे निरंक 20 100 
of Commerce and Management ) 

46] सहकार (Cooperation ) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास } 80 | आहे निरंक 20 100 

47) चिटणीसाची कार्यपद्धती (Secretarial Practice) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 

48) भौतिकशास्त्र 07१५०5) English प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 

49) रसायनशास्त्र (211517) English प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 

50) जीवशास्त्र (315029) English प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 
पशुविज्ञान आणि तंत्रज्ञान ; ; A 

४ (Animal Science and Technology) Enerh प्रश्‍नपत्रिका 3 तास iy आहे 3 तास डि ण) 

52) कैषीविज्ञान आणि तंत्रज्ञान English प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 


(Agricultural Science and Technology) 


अन्नविज्ञान व तंत्रज्ञान (Food Science and 


53] 7. English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 70 आहे 3 तास 30 100 
Technology) 

54] माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology) English प्रश्‍नपत्रिका 2 1/2 तास 80 आहे 3 तास 20 100 

55] संरक्षणशास्त्र 0०2 Studies) English, मराठी प्रश्‍नपत्रिका 3 तास 80 आहे निरंक 20 100 

—— रसग्रहण 

56] POM इतिहास आणि रसग्रहण मराठी प्रश्‍नपत्रिका 2 तास 50 आहे वार्षिक कार्य | 50 100 
(History of Arts and Appreciation) 
भारतीय = संगीताचा = 

57) भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास मराठी प्रश्‍नपत्रिका 2 तास 50 आहे वार्षिक कार्य | 50 100 


(History and Development of Indian music ) 


Annexure -C 


उच्च माध्यमिक स्तर विज्ञान शाखा (भौतिकशास्त्र / रसायनश्ास््र / जीवशास्त्र) व ३० गुणांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा असलेल्या अन्य विषयांसाठी मूल्यमापन 


इयत्ता ११वी इयत्ता १२वी 

क्र. | प्रथम सत्र गुण द्वितीय सत्र गुण 
9) चाचणी क्र.१ २५ पुण चाचणी क्र.२ २५ गुण प्रथम सत्र - ५० गुण - 2 ८»२ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) 
२) प्रथम सत्र परीक्षा ५० वार्षिक लेखी परीक्षा ७० उुण सराव परीक्षा - (Preliminary Examination) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (2 &२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) el) प्रश्नपत्रिका - ७० गुण -3 तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

प्रात्यक्षीक परीक्षा ३० गुण प्रात्यक्षिक परीक्षा - ३० गुण- ३ तास 
(3 तास) एकूण - १०० गुण 
प्रात्यक्षिक परीक्षा गुण विभागणी प्रात्यक्षिक हस्तपुस्तिकेत दिल्याप्रमाणे 
«७ अंतिम निकाल सरासरी २००/२-१०० गुण austen - 


वार्षिक परीक्षेत पूर्ण वर्षाचा अभ्यासक्रम राहील. 


लेखी परीक्षा-७० गुण -३ तास (प्रश्‍नपत्रिका) 
प्रात्यक्षिक परीक्षा - ३० गुण - ३ तास 


एकूण - १०० गुण 
° प्रात्यक्षिक परीक्षा गुण विभागणी प्रात्यक्षिक हस्तपुस्तिकेत दिल्याप्रमाणे. 
° प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी बहिस्थ परीक्षकाची नियुक्‍ती विभागीय मंडळाकडून 


करण्यात यावी. 


Annexure -C 


उच्च माध्यमिक स्तर भाषा विषयांसाठी मूल्यमापन योजना 


इयत्ता ११वी इयत्ता १२वी 

क्र. | प्रथम सत्र गुण द्वितीय सत्र गुण 
१) चाचणी क्र.१ २५ गुण चाचणी क्र.२ २५ पुण प्रथम सत्र - ५० गुण - 2/2 तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) 
शै प्रथम सत्र परीक्षा = a वार्षिक लेखी परीक्षा coy सराव परीक्षा - (Preliminary Examination) 

ey Casey (प्रश्‍नपत्रिका) way) प्रश्नपत्रिका - ८० गुण -३ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

तोंडी परीक्षा २० गुण तोंडी परीक्षा - २० गुण 
एकूण - १०० गुण 
«७ अंतिम निकाल सरासरी 200/2=900 गुण बोर्ड परीक्षा - 


७ वार्षिक परीक्षेत पूर्ण वर्षाचा अभ्यासक्रम राहील. 


तोंडी परीक्षा गुण विभागणी 


१.श्रवण कौशल्य- ३ शब्द व २ वाक्ये विचार दर्शन, वाक्यात उपयोग करा, वाक्यप्रचार, म्हणी पूर्ण करा, 


कविता ऐकणे व त्याचा सारांश ५ ओळीत लिहिणे, कथा, उतारा, एखादे नाटक, ऑडीओ (१० गुण) 


२.भाषण कौशल्य-नियोजित विषय / आयत्यावेळचे भाषण/कविता पठण/अभंग/ओवी (१० गुण) 


लेखी परीक्षा-८० गुण -३ तास (प्रश्‍नपत्रिका) 
तोंडी परीक्षा - २० गुण 
एकूण - १०० गुण 


तोंडी परीक्षा गुण विभागणी 

१.श्रवण कौशल्य-३ शब्द व २ वाक्ये विचार दर्शन, वाक्यात उपयोग करा, वाक्यप्रचार, 
म्हणी पूर्ण करा, कविता ऐकणे व त्याचा सारांश ५ ओळीत लिहिणे, कथा, उतारा, एखादे 
नाटक, ऑडीओ (१० गुण) 


२.भाषण कौडल्य-नियोजित विषय / आयत्यावेळचे भाषण/कविता पठण/अभंग/ओवी 
(१० गुण) 


Annexure -C 


उच्च माध्यमिक स्तर गणित (कला,विज्ञान व वाणिज्य) व २० गुणांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा असलेल्या अन्य विषयासाठी मूल्यमापन 


इयत्ता 99 at इयत्ता १२वी 

क्र. | प्रथम सत्र गुण द्वितीय सत्र गुण 
) चाचणी क्र.१ २५ गुण चाचणी क्र.२ २५ पुण प्रथम सत्र -५० गुण - 2 ०/२ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) (१ AT) 
3) प्रथम सत्र परीक्षा टे वार्षिक लेखी परीक्षा टे चु सराव परीक्षा - (Preliminary Examination) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (2 &२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) eats) प्रश्नपत्रिका - ८० गुण -३ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

प्रात्यक्षीक परीक्षा pa प्रात्यक्षिक परीक्षा - 20 गुण- १ तास 
(१ तास) एकृण - १०० गुण 
प्रात्यक्षिक परीक्षा गुण विभागणी प्रात्यक्षिक हस्तपुस्तिकेत दिल्याप्रमाणे 
«७ अंतिम निकाल सरासरी २००/२-१०० गुण बड वरीबी - 


७ वार्षिक परीक्षेत पूर्ण वर्षाचा अभ्यासक्रम राहील. लेखी परीक्षा-८० गुण -३ तास (प्रश्‍नपत्रिका) 


प्रात्यक्षिक परीक्षा - २० गुण - १ तास 


एकूण - १०० गुण 
° प्रात्यक्षिक परीक्षा गुण विभागणी प्रात्यक्षिक हस्तपुस्तिकेत दिल्याप्रमाणे. 


e प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी (केवळ गणित विषयासाठी) बहिस्थ परीक्षकाची 
नियुक्‍ती विभागीय मंडळाकडून करण्यात यावी. 


Annexure -C 


उच्च माध्यमिक कला/वाणिज्य शाखेच्या व २० गुणांच्या प्रात्यक्षिक /अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा असलेल्या अन्य विषयांसाठी मूल्यमापन 


इयत्ता ११वी इयत्ता १२वी 

क्र. | प्रथम सत्र गुण द्वितीय सत्र गुण 
१) चाचणी क्र.१ २५ पुण चाचणी क्र.२ २५ गुण प्रथम सत्र - ५० गुण - 2 «/२ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (१ ५/२तास) | (प्रश्‍नपत्रिका) (१ «२तास) 
शै प्रथम सत्र परीक्षा ५० ae वार्षिक लेखी परीक्षा ८० गुण सराव परीक्षा - (Preliminary Examination) 

(प्रश्‍नपत्रिका) (2 ५२ तास) (प्रश्‍नपत्रिका) (3 तास) प्रश्नपत्रिका - ८० गुण -३ तास (प्रश्नपत्रिका, क.महाविद्यालय स्तरावर) 

प्रात्यक्षीक /अंतर्गत मूल्यमापन | २० गुण प्रात्यक्षिक/अंतर्गत मूल्यमापन - २० गुण 
एकूण - १०० गुण 
अंतिम निकाल सरासरी २००/२-<१०० गुण बोड परीका :- 


वार्षिक परीक्षेत पूर्ण वर्षाचा अभ्यासक्रम राहील. 


अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण उपयोजनांवर (Application based) आधारित चाचणीच्या आधारे 


दिले जातील. 


लेखी परीक्षा-८० गुण -३ तास (प्रश्‍नपत्रिका) 
प्रात्यक्षिक /अंतर्गत मूलूयमापन - २० गुण- १ तास 
एकूण - १०० गुण 
७ अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण उपयोजनांवर (Application based) आधारित 
चाचणीच्या आधारे दिले जातील. 


Annexure -C 
उच्च माध्यमिक स्तर इतर विषय मूल्यमापन- 


आरोग्य व शारीरिक शिक्षण 
गुण ५० 


प्रश्नपत्रिका २५ गुण 

प्रात्यक्षिक कार्य २५ गुण 

५० गुणांपैकी प्राप्त गुणांचे श्रेणीत रूपांतर करण्यात येईल. 
पर्यावरण शास्त्र व जलसुरक्षा 

cee 

प्रश्नपत्रिका 30 गुण 

प्रात्यक्षिक कार्य २० गुण 


५० गुणांपैकी प्राप्त गुणांचे श्रेणीत रूपांतर करण्यात येईल. 


